कक्ष अधिकारी संवर्गाची दिनांक 09.09.209¢ 
रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः कअनि-११२३/प्र.क्र.१०५/प्रशा-२ (१४-ब) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: १ मार्च, २०२४ 
वाचा :- 
१. साप्रवि, शासन परिपत्रक क्र.:कअनि-११२३/प्र.क्र.१०५/प्रशा-२ (१४ब), दिनांक ११.१२.२०२३ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


कक्ष अधिकारी संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भाधीन 
परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. उप सचिव पदावरील पदोन्नतीसाठीची सन २०१६-१७ ची 
निवडसूची सुधारित झाल्याने परिणामस्वरुप अवर सचिव व कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठीच्या सन 
२०१६-१७ व २०१७-१८ च्या नियमित निवडसूच्या सुधारित झाल्या आहेत. त्यामुळे, संदर्भाधीन 3 येथील 
परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजीच्या कक्ष अधिकारी संवर्गाच्या अंतिम 
सामायिक ज्येष्ठतासूचीमध्ये श्री.प्र.भा.देसाई, कक्ष अधिकारी यांचा श्री.ल.सं.पाटील (ज्ये.क्र.६३९) यांचे नंतर 
व श्री.प्र.सं.माडकर (ज्ये.क्र.६४०) यांचे पूर्वी खाली नमूद केल्याप्रमाणे अ.क्र.६३९-अ येथे नव्याने GAA 
करण्यात येत आहे. 


अ. क्र. कक्ष प्रवर्ग स- जन्मदिनांक | सेवानिवृत्तीचा | रुजू दिनांक/ कक्ष विभाग 
१.१.१८ | अधिकाऱ्यांचे /सरळसेवा दिनांक तदर्थ अधिकारी 
नाव प-. पदोन्नतीचा पदावरील 
पदोन्नती दिनांक ज्येष्ठतेचा 
दिनांक 
६३९ | श्री.ल.सं.पाटील | खुला प. २५.०९.१९६७ | ३०.०९.२०२५ | ०७.०७.२०१६ | ०१.०७.२०१७ | संकावि 
६३९-अ | श्री.प्र.भा.देसाई | खुला |. प. | ३०.०९.१९६२ | ३०.०९.२०२० | ०७.०७.२०१६ | ०१.०७.२०१७ | साबांवि 
६४० श्री.प्र.सं.माडकर |भज-क| प. १७.०६.१९८१ | ३०.०६.२०३९ | ०७.०७.२०१६ | ०१.०७.२०१७ | मवववि 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०३०११६०७४४१७०७ हा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे . 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


VINAYAK 
BABURAO MANE tistics मी ळे ia 
(fa. aT. ar) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१.सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 
२.निवड नस्ती. 


